RNI No. MAHBIL/ 2009 / 31743 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १३]] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मार्च २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनमय , १ ९ ६१. 
क्रमांक आयडीसी २०१९ / प्र.क्र . १६ ९ / उ-१४. - म.औ.वि.अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम १, पोट -कलम ( ३ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मौजे उसाटणे, तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथील सोबत जोडण्यात आलेल्या 
अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात उक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख २६ मार्च, २०१ ९ म्हणून नियुक्त करीत आहे 
व उक्त क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करत आहे. 

उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी (पूर्व), मुंबई-९ ३ यांचेकार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात 
लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे त्याच्या चतुःसीमा आहेत. 

अनुसूची 
मौजे उसाटणे, तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे 


अ.क्र . 


अ . क्र . 


सर्वे नंबर 


सर्व्हे नंबर 

( २ ) 


क्षेत्र (हे . आर ) 

( ३ ) 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


५८/१ 


०.९ ०६० 


६ 


७७ / अ 


०.४५५० 


२ 


५८/२ 


०.०१५० 


७ 


७७ / ब 


१.३५६० 


my 


५ ९ / १ 


०.५२६० 


८ 


७८ 


२.०३०० 


४ 


५ ९ / २ 


०.१६२० 


९ 


७ ९ 


०.२६३० 


५ 


१.०६२० 


१० 


८० 


०.६२७० 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र (हे . आर ) 

( ३ ) 


क्षेत्र (हे . आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


११ 


८१ 


०.४१०० 


४५ 


९ ३ / ४ 


०.०५६० 


१२ 


८२/१ 


०.०५३० 


४६ 


९ ४ / १ 


०.०६५० 


१३ 


८२/२ 


०.२७१० 


४७ 


९ ४ / २ 


१.२००० 


१४ 


८२/३ 


०.३३४० 


४८ 


१२०/१ 


०.७७०० 


१५ 


८३/१ 


०.३६६० 


४ ९ 


१२०/२ अ 


०.११०० 


१६ 


८३/२ 


०.४३०० 


५० 


१२०/२ ब 


०.११०० 


१७ 


८३/३/१ 


०.२७०० 


५१ 


१२०/२ क 


०.१२५० 


१८ 


८३/३/२ 


०.०७०० 


५२ 


१२०/३ अ 


०.२३०० 


१ ९ 


८३/४ 


०.२२०० 


५३ 


१२० / ३ ब 


०.२००० 


२० 


८४/१/१ 


१.३३८० 


१२०/४ 


०.३७०० 


२१ 


८४/१/२ 


०.४६३० 


५५ 


१२०/५ 


०.३२०० 


२२ 


८४/२ 


०.१०१० 


५६ 


१२०/७ 


०.५१०० 


२३ 


८५ 


०.८४ ९ ० 


५७ 


१२०/१० ब 


०.४३०० 


२४ 


८६/१ 


०.५५६० 


५८ 


१२२/१ 


१.२८०० 


२५ 


८६/२ 


०.४०७० 


५ ९ 


१२२/२ 


०.०२५० 


२६ 


८६/३ 


०.० ९ १० 


६० 


१२२/३ 


०.०३५० 


२७ 


८६/४ 


०.१४७० 


६१ 


१२३ 


१.२७७० 


२८ 


८६/५ 


०.२३३० 


६२ 


१२४/१ अ 


०.५८ ९ ० 


२ ९ 


८६/६ 


०.०७६० 


६३ 


१२४/१ ब 


०.४०५० 


३० 


८६/७ 


०.३ ९ २० 


६४ 


१२४/२ 


०.०४३० 


३१ 


८७/१ 


०.४७०० 


६५ 


१२५/१ 


०.६ ९ ०० 


३२ 


८ ९ / १ 


०.०७६० 


६६ 


१२५/२ 


०.२ ९ ६० 


३३ 


८ ९ / २ 


०.३९ ५० 


६७ 


१२७/१ 


०.२४३० 


३४ 


८ ९ / ३ 


०.७७२० 


६८ 


१२७/२ 


०.१ ९ ३० 


३५ 


८ ९ / ५ 


०.३३ ९ ० 


१२७/३ 


०.१८७० 


३६ 


८ ९ / ६ 


०.०६८० 


७० 


१२७/५ 


०.४१७० 


३७ 


९ ० 


०.१५०० 


७१ 


१२८/१ अ 


०.४०५० 


३८ 


९ १ / १ 


१.७०२० 


७२ 


१२८ / १ ब 


१.३३०० 


३ ९ 


९ २ / अ 


०.२१०० 


७३ 


१२८/२ 


०.२४१० 


४० 


९ २ / ब 


०.७ ९ १० 


७४ 


१२८/३ 


०.०६२० 


४१ 


९ ३ / १ 


०.६७५० 


७५ 


१२८/४ 


०.१८५० 


४२ 


९ ३ / २ अ 


०.५११० 


७६ 


१२८/५ 


०.१६५० 


४३ 


९ ३ / २ ब 


०.३६ ९ ० 


७७ 


१२८/६ 


०.०१०० 


४४ 


९ ३ / ३ 


०.१० ९ ० 


७८ 


१२ ९ / १ अ 


०.६८८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


. 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


सर्व्हे नंबर 

( २ ) 


क्षेत्र (हे . आर ) 

( ३ ) 


क्षेत्र (हे . आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


७ ९ 


१२९ / १ ब 


०.३४४० 


९ ३ 


१३३/ ९ ब 


०.७७०० 


८० 


१३० 


१.८३८७ 


९ ४ 


१३३/१२ 


१.७००० 


८१ 


१३१ 


०.३३४० 


९ ५ 


१३३/१३ 


०.६३०० 


८२ 


१३३/१ 


०.२६०० 


९ ६ 


१३३/१४ 


०.२३०० 


८३ 


१३३/२ 


०.१६०० 


१३४/१ अ 


०.६ ९ ५० 


८४ 


१३३/३ 


०.६१०० 


९ ८ 


१३४ / १ ब 


०.१६०० 


८५ 


१३३/४ 


०.४८०० 


१३४/४ 


०.१००० 


८६ 


१३३/५ अ 


०.७२०० 


१०० 


१३५ 


०.५५४० 


८७ 


१३३ / ५ ब 


०.८५०० 


१०१ 


१३६/४ 


०.७१०० 


८८ 


१३३/६ 


०.०८०० 


१०२ 


१३६/७ 


०.१४०० 


८ ९ 


१३३/७ अ 


०.१३०० 


१०३ 


१३६/८ 


१.०४८० 


९ ० 


१३३/८ अ 


०.७७०० 


१०४ 


१३६ / ९ 


०.१६०० 


९ १ 


१३३ / ८ ब 


०.५८०० 


१०५ 


१३६/१० 


०.४ ९ ०० 


९ २ 


१३३ / ९ अ 


०.७७०० 


१०६ 


१३८ 


०.४८४० 


एकूण 


५०.१७५७ 


चतुःसीमा. 


उत्तरेस : मौजे उसाटणे सर्व्हे नं . ६०, ६३ , ६४ , ६ ९, ७६ , १३६/११ व १४७ . 
दक्षिणेस मौजे उसाटणे सर्वे नं . ५७, १३४/३, १३६/५ , १३६/६ व नदी . 
पूर्वेस : मौजे उसाटणे सर्व्हे नं . ७४, १२६ व मौजे नितळसची शीव. 
पश्चिमेस : मौजे उसाटणे सर्व्हे नं . ५६ , ९ ६, १०५ , १०६ , १०८ , ११ ९, १२०/१० पै., १२१, १३३/१० , १३३/११, १३६/११, १४२ व १६० . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . ना . कों . भोसले , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th March , 2019. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act , 1961. 


No. IDC 2019 /(C.R.169 )/IND-14.-In exercise of powers conferred by sub -section ( 3) of section 1 
of the Maharashtra IndustrialDevelopment Act, 1961 (Mah . III of 1962 ), the Government ofMaharashtra 
hereby appoints 26th March , 2019 to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act 
shall take effect in certain areas of village Usatane in Taluka Ambernath of District Thane,mentioned in 
the Schedule appended hereto and declares the said area to be an industrial area under clause ( g) of 
section 2 of the said Act, for the purpose of the said Act ; 

The said area is more clearly defined in red in themaps deposited in the offices of the Chief Executive 
Officer,Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri ( East),Mumbai-400 093 and is bounded 
by the areas as indicated in the said schedule . 

Schedule 

Village Usatane , Taluka Ambernath , District Thane 
Sr. No. Survey . No. Area (Hectare Are ) Sr. No. Survey . No. Area (Hectare Are ) 
( 1 ) (2 ) (3 ) 

( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


58/1 


0.9060 


26 


86/3 


0.0910 
0.1470 


2 


58/2 


0.0150 


27 


86/4 


3 


28 


59/1 
59/2 


0.5260 
0.1620 


86/5 
86/6 


4 


29 


0.2330 
0.0760 
0.3920 


5 


75 


1.0620 


30 


86/7 


6 


77 / A 


0.4550 


31 


87/1 


0.4700 


7 


77 /B 


1.3560 


32 


89/1 


8 


78 


33 


89/2 


0.0760 
0.3950 
0.7720 
0.3390 


9 


2.0300 
0.2630 
0.6270 


79 


34 


89/3 


10 


80 


35 


89/5 


11 


81 


0.4100 


36 


89/6 


0.0680 


12 


82/1 


0.0530 


37 


90 


0.1500 


13 


0.2710 


38 


91/1 


1.7020 


82/2 
82/3 


14 


0.3340 


39 


92 / A 


0.2100 
0.7910 


15 


83/1 


0.3660 


40 


92 / B 


16 


83/2 


41 


0.6750 


0.4300 
0.2700 


17 


83/3/1 


42 


93/1 
93 /2A 
93 /2B 


0.5110 


18 


0.0700 


43 


0.3690 


19 


0.2200 


44 


93/3 


83/3/2 

83/4 
84/1/1 
84/1/2 


20 


1.3380 


45 


93/4 


0.1090 
0.0560 
0.0650 


21 


0.4630 


46 


94/1 


22 


84/2 


0.1010 


47 


94/2 


1.2000 


23 


85 


48 


120/1 


0.7700 


0.8490 
0.5560 


24 


86/1 


49 


120 /2A 


0.1100 
0.1100 


25 


86/2 


0.4070 


50 


120 /2B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, 


शके १ ९ ४१ 


Sr. No. 

( 1) 


Survey . No. 

(2 ) 


Area (Hectare Are ) 

(3 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Survey . No. Area (Hectare Are ) 
( 2 ) 

(3 ) 


51 


120/20 


0.1250 


79 


129 /1B 


0.3440 
1.8387 


52 


0.2300 


80 


130 


120 /3A 
120 / 3B 


53 


0.2000 


81 


131 


0.3340 


54 


120/4 


82 


0.2600 


0.3700 
0.3200 


133/1 
133/2 


55 


120/5 


83 


0.1600 


56 


120/7 


0.5100 


84 


133/3 


0.6100 
0.4800 


57 


120 /10B 


0.4300 


85 


133/4 


58 


1.2800 


86 


0.7200 


122/1 
122/2 


133 /5A 
133 /5B 


59 


87 


60 


122/3 


0.0250 
0.0350 
1.2770 


88 


133/6 
133 /7A 


0.8500 
0.0800 
0.1300 


61 


123 


89 


62 


124 / 1A 


0.5890 


90 


133 /8A 


0.7700 


63 


124 / 1B 


91 


0.5800 


0.4050 
0.0430 


64 


124/2 


92 


0.7700 


65 


125/1 


0.6900 


93 


133/ 8B 
133/9A 
133 /9B 
133/12 
133/13 


0.7700 


66 


125/2 


0.2960 


94 


1.7000 


67 


127/1 


0.2430 


95 


0.6300 


68 


0.1930 


96 


133/14 


0.2300 


127/2 
127/3 


69 


0.1870 


97 


134 / 1A 


0.6950 


70 


127/5 


0.4170 


98 


134 / 1B 


0.1600 


71 


128 / 1A 


99 


134/4 


0.4050 
1.3300 


72 


128 / 1B 


100 


135 
136/4 


0.1000 
0.5540 
0.7100 


73 


128/2 


0.2410 


101 


74 


128/3 


0.0620 


102 


136/7 


0.1400 


75 


128/4 


0.1850 


103 


136/8 


76 


128/5 


0.1650 


104 


136/9 
136/10 


1.0480 
0.1600 
0.4900 


77 


128/6 


0.0100 


105 


78 


129 / 1A 


0.6880 


106 


138 


0.4840 


Total 


50.1757 


Boundaries. 

On the North by : Village Usatane Survey No.60 , 63, 64 , 69, 76 , 136/11 and 147 . 
On the South by : Village Usatane Survey No. 57 , 134/3 , 136/5 , 136/6 and River. 
On the East by : Village Usatane Survey No. 74 , 126 and village Nitalas Boundary . 
On the West by : Village Usatane Survey No. 56 , 96 , 105 , 106 , 108 , 119 , 120 /10Pt., 121 , 133/10 , 

133/11 , 136/11 , 142 and 160 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR . N. K. BHOSALE , 
Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९/ चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


- 


१४१ 


शनिवार , मे ७, २०१६ / वैशाख १७, शके १ ९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ मे २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६. 

क्रमांक प्राफेब. २०१५ / प्र.क्र . ५८ / म. १०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१) च्या कलम ४ पोट - कलम 
( १) च्या खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने जी अधिसूचना काढण्याचेप्रस्तावित केले आहे, 
त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ७ जून २०१६ रोजीकिंवा 
त्यानंतर महाराष्ट्र शासन उक्त मसुदा विचारात घेईल . 

२ . उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना जिल्हाधिकारी बीड, मध्यवर्ती इमारत, नगर 
रोड, बीड-४३११२२ यांच्याकडे उपरोक्त तारखेस किंवा त्यापूर्वी येतील त्या शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक प्राफेब. २०१५ / प्र.क्र . ५८ /म . १०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा . ४१) च्या कलम ४ पोट - कलम 
(१ ) च्या खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या तसेच याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
आणि पूर्वीच्या सर्व अधिसूचना किंवा आदेश किंवा बीड जिल्ह्याच्या अंबाजोगाई तालुक्यात समाविष्ट असलेल्या मालेवाडी गावाचे जेथवर संबंधित 
असतील तेथवर त्यामध्ये फेरफार करून महाराष्ट्र शासन कलम ४ च्या पोट-कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक केल्यानंतर पूर्व प्रसिद्धीनंतर , उक्त गाव 
दिनांक १ जुलै २०१६ पासून बीड जिल्ह्याच्या अंबाजोगाई तालुक्यातून वगळण्यात येईल आणि बीड जिल्ह्याच्या परळी तालुक्यात समाविष्ट 
करण्यात येईल असे विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कि . पां . वडते , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th May 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. TLC . 2015 / C.R.58 /M - 10. — The following draft notification , which the Government of 
Maharashtra proposes to issue in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub -section ( 1 ) 
of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), is hereby published 
as required by sub -section (4 ) of the said section 4 for the information of all persons likely to be 
affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by 
Government of Maharashtra on or after the 7th June 2016 . 

2. Any objections or suggestions, which may be received by the Collector Beed , Central 
Building, Nagar Road , Beed -431122 , from any person with respect to the said draft notification on 
or before the aforesaid date will be considered by the Government. 

DRAFT NOTIFICATION 


No. TLC . 2015 /C.R.58 /M - 10. - In exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub -section ( 1) 
of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 , (Mah . XLI of 1966 ), and of all other 
powers enabling it in this behalf, and in modification of all the previous notifications or orders , in 
so far as they relate to the village Malewadi hitherto included in the Ambajogai Taluka of the Beed 
District, the Government of Maharashtra , after previous publication , as required by sub - section 
( 4 ) of the said section 4 , hereby specifies that the said village shall, with effect from the 1st day of 
July , 2016 be exculuded from the Ambajogai Taluka of the Beed District and shall be included in 
the Parali Taluka of the Beed District. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. P. WADTE , 


Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


१४२ 


सोमवार, मे ९ , २०१६ / वैशाख १ ९, शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ मे २०१६ . 
( संदर्भ : कलम-१ चे उप कलम -३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 

( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम -२ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए २०१६ /( १ ९ १ /१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ). महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३ ), ( ४ ), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचेनाव, क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात 
समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील . 
प्रकल्पाचे नाव 

कायदा लागू होणारे क्षेत्र लागू करावयाची ज्या तारखेपासून शेरा 


अ.क्र . 


कलमे 


लागू होईल 


ती तारीख 


( १ ) 


( ६ ) 


( ४ ) 
सर्व 


१६ मे २०१६ 


( २ ) 

( ३ ) 
काळू ल. पा . प्रकल्प तालुका पारनेर , काळू ल.पा. प्रकल्पांतर्गत ( उपसा सिंचन 
जिल्हा अहमदनगर . 

द्वारे सिंचन ) 
( १ ) धोतरे उपसासिंचन योजनेचे लाभक्षेत्र 

( २२५.६५ हे .). 
( २) ढवळपुरी उपसा सिंचन योजनेचे 

लाभक्षेत्र ( १०६३.७३ हे.) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


3 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralya Mumbai 400 032 , dated the 9th May 2016 

[See Setion 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA -2016 /( 191/16 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Sec . 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government ofMaharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects, 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) & (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under Sec . 7, no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Sr No. 


Applicable Area 


Remarks 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 


All 


16th May 2016 


Kalu Minor Project 
Tal. Parner 
Dist . Ahmednager . 


Command Area of 
( 1 ) Dhotre LI Scheme 

(225.65 Ha.) . 


( 2 ) Dhawalpuri LI 

Scheme 
( 1063.73 Ha.) Under 
Kalu Minor Project. 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९/ चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 

जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ मे २०१६. 

अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १( ३)] 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए २०१६ /(१ ९१/ १६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिका- यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य.अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकार देण्यात 

आलेल्या कायद्यातील कलमे . 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


काळू ल.पा. प्रकल्पांतर्गत 

कार्यकारी अभियंता, कलम ६ ( १), ९ ( २ ), ९( ४ ) , ९ ( ६ ), ९( ९ ), १० ( १), १२ ( २) , 
( उपसा सिंचनद्वारे सिंचन ) 

अहमदनगर मध्यम प्रकल्प १२( ६ ), १२( ९ ), १३( १ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ), १५ ( ६ ),१५ ( ९ ) , 
( १ ) धोतरे उपसा सिंचन योजनेचे 

विभाग अहमदनगर . 

१६ (१ ), १६ ( ४ ), १८ ( २) , १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), १८ ( ९ ),१ ९ ( २ ) , 
लाभक्षेत्र ( २२५.६५ हे .) 

२१ (१ ), २२ , २३( १), २६ (१ ), ४१, ४२ ( १), ६८ ( १) , ४४ , 
( २ ) ढवळपुरी उपसा सिंचन योजनेचे अधीक्षक अभियंता व ४५ , ४७( २), व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य.नियम-३ 
लाभक्षेत्र (१०६३.७३ हे .) 

प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण , अहमदनगर . कलम ६ ( ५ ), ४२ ( २ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 


११ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralya Mumbai 400 032 , dated the 9th May 2016 


NOTIFICATION - 2 


[ See Rule – 1 ( 3 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA- 2016 /( 191/ 16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act-2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f). 

Hence forth as per Maharashtra Irrigation Act 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers & 
discharging the duties under the MMISF Act 2005 : 


Sr. No Project and Command Area 


Canal officers 


Sections of MMISF ACT, 2005 of 
which powers are given to 
Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Command Area of 
( 1 ) Dhotre LI Scheme 

(225.65 Ha.) 
(2 ) Dhawalpuri LI Scheme 

(1063.73 Ha.) 
Under Kalu Minor Project 


Executive Engineer, Section 6 ( 1 ), 9( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 (9 ), 
Ahmednagar Minor 10 ( 1 ), 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1) , 
Project Division , 13 ( 3 ), 15 (4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 
Ahmednagar. 

18 ( 2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21( 1) , 
22 23( 1), 26 ( 1 ), 41, 42( 1) , 68 ( 1 ) 44 , 
45 , 47 ( 2 ), 48 , MMISF Rule 
Section 3 


Section 6 (5 ), 42 ( 2 ) 


Superintending 
Engineer and 
Administrator 
Command Area 
Development 
Authority , 
Ahmednagar . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९/ चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


१४३ 


बुधवार , मे ११, २०१६ / वैशाख २१, शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २५ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

शासकीय कर्मचा -यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा - या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक बदली. १०१४ / प्र. क्र . ८१/ २०१४ / आ ( संनि ).- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचेविनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणा- या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ ( २००६ चा महा. २१) मधील कलम ६ खालील दुस - या परंतुकानुसार जलसंपदा 
विभागाच्या कार्यकक्षेतील क्षेत्रीय कार्यालयांतील गट अ , गट ब ( राजपत्रित ) व गट ब ( अराजपत्रित ) मधील अधिका- यांच्या बदल्यांचे अधिकार 
यासंदर्भातील यापूर्वीचे आदेश अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत : 

(१ ) सोबत जोडलेल्या तक्ता अ मध्ये दर्शविल्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांतील स्तंभ २ मधील गट अ, गट ब ( राजपत्रित) व गट ब ( अराजपत्रित) 
संवर्गातील स्तंभ ३ मध्ये वेतनश्रेणी दर्शविलेल्या अधिका- यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार तक्ता अ मधील स्तंभ ४ मध्ये 

नमूद 
सक्षम प्राधिका - यास प्रत्यापित करण्यात येत आहेत . 

( २) सोबत जोडलेल्या तक्ता ब मध्ये दर्शविल्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांतील स्तंभ २ मधील गट अ, गट ब ( राजपत्रित ) व गट ब 
( अराजपत्रित ) संवर्गातील स्तंभ ३ मध्ये वेतनश्रेणी दर्शविलेल्या अधिका -यांच्या एकाच महामंडळातील दोन मुख्य अभियंता कार्यालयांतर्गत बदल्या / 
महामंडळाबाहेरील / राज्यस्तरावरील बदल्या करण्याचे अधिकार स्तंभ ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या दुय्यम सक्षम प्राधिका-यास प्रत्यापित करण्यात 
येत आहेत . 


केलेल्या दुय्यम 


( ३ ) तक्ता अ च्या स्तंभ ५ मध्ये व तक्ता ब च्या स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेले प्राधिकारी हे विशेष अपवादात्मक परिस्थितीत , बदली 
अधिनियमाच्या कलम ४ ( ४ ) व ४ (५ ) नुसार बदल्यांसाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


१३ 


तक्ता अ 


अ.क्र . 


बदली करण्यास 


शासकीय 
कर्मचा-याचा 


वेतनसंरचना 
( ग्रेड वेतनासह ) 


सक्षम प्राधिकारी 


बदली अधिनियमाच्या 
कलम ४ ( ४ ) व ४ ( ५ ) नुसार 
बदल्यांसाठी सक्षम प्राधिकारी 

( ५ ) 


गट 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१. 


गट - अ 


रु.१५६००-३९ १०० 


प्रधान सचिव 


मा . मंत्री ( जलसंपदा) 


ग्रेड पे रु . ६६०० 


( जसंनि व वि ) 


रु . १५६००-३९ १०० 


मुख्य अभियंता 


मा . मंत्री ( जलसंपदा ) 


ग्रेड पे रु .५४०० 


२ 


गट- ब 


रु.९३००-३४८०० 


मुख्य अभियंता 


मा . मंत्री ( जलसंपदा) 


( राजपत्रित ) 


ग्रेड पे रु . ४४०० व 


त्यावरील . 


३ 


गट - ब 


रु.९३००-३४८०० 


मुख्य अभियंता 


मा . मंत्री ( जलसंपदा) 


( अराजपत्रित ) 


ग्रेड पे रु . ४३०० 


तक्ता ब 


अ.क्र . 


गट 


वेतनसंरचना 


एकाच महामंडळातील दोन महामंडळांतर्गत बदली 
दोन मुख्य अभियंता 

करण्यास / राज्य स्तरावरील 
कार्यालयांतर्गत बदली बदली करण्यास सक्षम 
करण्यास सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी. 
( ४ ) 

( ५ ) 


बदली अधिनियमाच्या 
कलम ४ ( ४ ) व ४ ( ५ ) नुसार 
बदली करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी . 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


गट - अ 


रु.१५६००-३९ १०० 


संबंधित कार्यकारी 


सचिव 


मा . मंत्री ( जलसंपदा ) 


ग्रेड पे रु . ५४०० 


( जसंव्य व ला.क्षे.वि.) 


संचालक / महासंचालक 
संबंधित कार्यकारी 


२ 


गट - ब 


रु.९३००-३४८०० 


सचिव 


मा . मंत्री ( जलसंपदा) 


( राजपत्रित ) 


( जसंव्य व ला.क्षे.वि.) 


ग्रेड पे रु . ४४०० व संचालक / महासंचालक 
त्यावरील . 
रु . ९३००-३४८०० संबंधित कार्यकारी 


३ 


गट - ब 


सचिव 


मा . मंत्री ( जलसंपदा) 


( अराजपत्रित ) 


ग्रेड पे रु . ४३०० 


संचालक / महासंचालक 


( जसंव्य व ला.क्षे.वि.) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . चं . पाटील , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १ ९ ४१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th April 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFER AND PREVENTION OF DELAY IN 
DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES Act, 2005 . 


No. Transfer . 2014 /C.R . 81/ 14 /Estt (CR ).- In exercise of the powers conferred by the second 
proviso to section 6 of the Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and 
Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005 (Mah . XXI of 2006 ), and in 
supersession of all existing Notifications, Orders or Instruments in this behalf, the Government 
of Maharashtra is hereby declares and directs that the powers of the Chief Minister and the 
Minister for Water Resources Department being the Competent Transferring Authorities for 
the Officers in Group A , Grup B (Gazzeted ) and Group B (Non Gazzeted ) under the control of 
Water Resources Department are hereby delegated in the following manner : 

( 1) The powers as the Competent Transferring Authority to make transfer of all the 
Government Officers in Group A , Group B (Gazzeted ) and Group B (Non Gazzeted ) in regional 
offices, for the officers classified in column ( 2) of the Table -A appended herewith having Pay 
Scale with Grade Pay, specified in column (3 ) of the Said Table -A , are delegated to the competent 
subordinate authority mentioned in column (4 ) of the Table -A appended herewith ; 

( 2 ) The powers of out zone transfers of Government Officers in Group A , Group B (Gazzeted ) 
and Group B (Non Gazzeted ) in regional offices, for the officers classified in column (2 ) against 
having Pay Scale with Grade Pay , Specified in column ( 3 ) of the said Table -B are Delegated to 
the competent subordinate authority mentioned in column (4 ) and (5 ) of the Table -B appended 
herewith ; 

( 3 ) The authorities specified in column (5 ) of the Table A and column (6 ) of the Table B shall 
be the authorities for the purposes of sub - section (4 ) and (5 ) of section 4 of the said Act . 


TABLE - A 


Sr. Group of Government 
No. 

Servants 


Pay Scale with Grade Competent Subordinate Competent 
Pay Authority Authority for the 

purpose of 
sub - section (4 ) 
and (5 ) of section 4 

of the said Act 
( 3 ) 

( 4 ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Rs. 15600-39100 


Minister (WRD ) 


Principal Secretary 

( W R P and D ) 


Group A 


G.P. Rs. 6600 


2 


Rs. 15600-39100 


Chief Engineer 


Minister (WRD ) 


G.P. Rs. 5400 


3 


Group B 


Rs . 9300-34800 


Chief Engineer 


Minister (WRD ) 


(Gazzeted ) 


G.P. Rs. 4400 


and above 


4 


Rs. 9300-34800 


Chief Engineer 


Minister (WRD ) 


Group B 
(Non Gazzeted ) 


G.P. Rs. 4300 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९/ चैत्र ७-१३, शके 


१ ९ ४१ 


१५ 


TABLE - B 


Sr. Group of Government Pay Scale with Grade Competent Competent Competent 
No. Servants 

Pay 

Subordinate Subordinate Authority for 
Authority for Authority for the purpose 
the Transfer the Transfer sub - section ( 4 ) 
between two between two and (5 ) of 
offices of two Corporations section 4 of 
Chief Engineers or State Level the said Act 

within the Transfer . 

Corporation 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

(4 ) ( 5 ) 

(6 ) 


1 


Group A 


Minister 

(WRD ) 
Minister 


2 


Group B 
(Gazzeted ) 


Rs. 15600-39100 Executive Director Secretary 

G.P. Rs. 5400 Director General (WRM & CAD ) 
Rs. 9300-34800 Executive Director Secretary 
G.P. Rs. 4400 Director General (WRM & CAD ) 

and above 
Rs. 9300-34800 Executive Director Secretary 
G.P. Rs. 4300 Director General (WRM & CAD ) 


(WRD 


3 


Minister 


Group B 
(Non Gazzeted ) 


(WRD ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 

R. C. PATIL 


Deputy Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


१४४ 


गुरुवार , मे १२, २०१६ / वैशाख २२, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०१६ . 

आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक २०१६/ १९ ० / अनौ.सं.क्र . ०२ / प्र.क्र . २७२/ म - १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१ ९ ५८ चा अधिनियम, ६० ) याच्या 
कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची 
खात्री पटत असल्याने याद्वारे , शासन निर्णय गृह विभाग क्र . धोरण-२०१५/ प्र. क्र . २६५/ बंदरे -१ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ अन्वयेमंजूर करण्यात 
आलेल्या “ महाराष्ट्र बंदर विकास धोरण , २०१६ ” अंतर्गत , बंदर प्रकल्पांचा विकास , कार्यचलन परिरक्षण व विस्तार , यांसह रस्ते जोडणी, 
रेल्वे जोडणी, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, दूरसंचरण व तत्संबंधित कामे यांच्याशी संबंधित पहिल्या संलेखावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक 
शुल्क दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू होणा - या व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संपणा- या कालावधीसाठी ( दोन्ही दिवस धरून) खालील 
शर्तीवर माफ करण्यात येत आहे . 
शर्ती.-(१) या आदेशानुसार मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळण्याकरिता विकासकाने महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळाबरोबर सवलत करारनामा 

साक्षांकित करणे आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिका- यांनी दिलेले प्रमाणपत्र उक्त दस्तऐवजांसोबत 

स्वतंत्रपणे जोडणे आवश्यक आहे. 
( २) ज्या बंदर प्रकल्पांनी यापूर्वीच्या बंदर विकास धोरण / बंदर धोरण अंतर्गत किंवा शासनाच्या अन्य कोणत्याही धोरण अथवा 

योजनेअंतर्गत मुद्रांक शुल्कातून सूट घेतली असेल त्यांना या धोरणांतर्गत सवलत अनुज्ञेय असणार नाही. 
( ३) महाराष्ट्र बंदर विकास धोरण , २०१६ मधील कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्यास जणू काही सुरुवातीपासूनच माफी देण्यात आली 

नसल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क शास्तीसह वसूल करण्यात येईल . गृह विभाग / मेरीटाईम बोर्ड यांनी लाभार्थ्यांनी या बंदर विकास 
धोरणामधील कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग केला नसल्याबाबतचा तिमाही अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक , 
महाराष्ट्र राज्य आणि संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


माडेकर, 


ज्योत्स्ना 

मु . 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८ - एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


Ru 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 3rd May 2016 . 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT. 


No. Mudrank - 2016 / 190 /UOR No. 02 /C.R . 272 /M - 1. - In exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act, (hereinafter referred to as the said act ) the 
Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary so to do in the public interest 
hereby remits the stamp duty chargeable , on the first instrument relating to development , 
operation , maintenance and expansion of port projects , including road connectivity , rail 
connectivity , water supply , electrical power supply , telecommunication and other related activities 
as per the “ Maharashtra Port Development Policy 2016 ” prescribed under the Government 
Resolution , Home Department No. Dhoran - 105 /CR - 265 /Bandre - 1 , dated 4th February 2016 for 
the period starting from the 4th February 2016 and ending on 3rd February 2021 , ( Inclusive of 
both days ) subject to following conditions namely : 
Conditions.— (i) To avail the benefit of remittance in stamp duty as per this order it is 

necessary for the developer to sign the concession agreement with the 
Maharashtra Maritime Board and to append separate certificate issued 
by the Chief Executive Officer of the Maharashtra Maritime Board with 

the said document . 
(ii) Stamp duty remission shall not be applicable to those projects who have 

availed the remission as per the previous Port Development Policy /Port 

Policy or any other Government Policy or Scheme. 
( iii) In case of breach of any of the conditions of the “ Maharashtra Port 

Development Policy 2016 ” the remittance given in the stamp duty shall 
be recovered with a penalty as if, there was no remisssion from the 
beginning. Home Department/Maritime Board shall submit quarterly 
report to Inspector General of Registration and Controller of Stamp , State 
of Maharashtra and respective Collector of Stamps that there is no breach 
of any conditions of this Port Development Policy by the beneficiaries. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


JYOTSNA M.MADEKAR , 

Desk Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONEROÉ AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BOÉ DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONEROÉ AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


